RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


Reg.No. MH/ MR/ South- 320/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ९ 


[ पृष्ठे ९ 


गुरुवार ते बुधवार, मे २ ९ - जून ४ , २०१४ / ज्येष्ठ ८-१४, शके १९ ३६ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ मे २०१४ . 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक सांकासं. २०१३/ प्र. क्र . ७/ सां.का. ४.- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा 
वापर करून, आणि याबाबतीत करण्यात आलेले सर्वविद्यमान नियम, आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे 
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अधीक्षक , 
लेखापाल व व्यवस्थापक ( रंगभवन), गट ब ( अराजपत्रित ), सहाय्यक, वरिष्ठ लिपिक व भांडारपाल, गट क , या पदावरील सेवाभरतीचे विनियमन 
करणारे नियम करीत आहेत , ते असे : 


१ . या नियमांना सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अधीक्षक , लेखापाल व व्यवस्थापक (रंगभवन), गट ब ( अराजपत्रित ), 
सहाय्यक , वरिष्ठ लिपिक व भांडारपाल , गट क ( सेवाप्रवेश) नियम , २०१४ असे संबोधण्यात यावे . 


“ 


२. या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर , 

( अ ) पदवी " याचा अर्थ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी 
( ब ) विभाग ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाचा पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग ; 
( क ) संचालनालय ” याचा अर्थ सांस्कृतिक कार्य संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य ; 
( ड ) “ शासन याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन . 


" 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मे २ ९ - जून ४, २०१४ / ज्येष्ठ ८-१४, शके १९ ३६ 


. 


३. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अधीक्षक , लेखापाल व व्यवस्थापक (रंगभवन ) पदावरील नेमणुका पुढील मार्गाने 
करण्यात येतील , 

( अ ) सहायक, वरिष्ठ लिपिक व भांडारपाल ” हे पद धारण करणाऱ्या व या पदावर किमान तीन वर्षे नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या 
व्यक्तीमधून जेष्ठता अधीन पात्रता या आधारावर पात्र ठरलेल्या योग्य व्यक्तींच्या पदोन्नतीने , 

किंवा 
( ब ) पुढील अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने, 

( एक ) ज्यांचे वय तेहत्तीस वर्षांपेक्षा जास्त नाही : 

परंतु , अगोदरपासून शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिल 
करण्यात येईल , 

( दोन ) ज्यांनी पदवी धारण केली आहे : 

परंतु, असे की , नाट्य ( नाटक ) किंवा शास्त्रीय संगीत किंवा लोककलाकिंवा कार्यक्रम व्यवस्थापन ( Event Management ) 
या विषयातील पदवी धारण करणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल . 
४. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक , वरिष्ठ लिपिक व भांडारपाल या पदावरील नेमणुका पुढील मार्गाने 
करण्यात येईल , 

( अ) लिपिक-टंकलेखक हे पद धारण करणाऱ्या व या पदावर किमान तीन वर्षे नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व्यक्तीमधून जेष्ठता 
अधीन पात्रता या आधारावर पात्र ठरलेल्या योग्य व्यक्तींच्या पदोन्नतीने , 

किंवा 
( ब ) पुढील अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने, 

( एक ) ज्यांचे वय तेहत्तीस वर्षांपेक्षा जास्त नाही : 

परंतु, अगोदरपासून शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिल 
करण्यात येईल . 

( दोन ) ज्यांनी पदवी धारण केली आहे . 
नियम ३ व ४ मध्ये, नमूद पदावरील नियुक्त्या पदोन्नतीने व नामनिर्देशनाने अनुक्रमे ७५ : २५ , या प्रमाणात करण्यात येतील. 

नियम ३ व ४ मध्ये, नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार मराठी व हिंदी भाषा 
परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसल्यास, किंवा त्या उत्तीर्ण होण्यापासून सूट दिली नसल्यास, त्याला सदर परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहील. 

नियम ३ व ४ मध्ये, नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने 
वेळोवेळी विहित केलेले “ संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील. 


५ . 


६ . 


. 


७ . 


. 


८ . 


नियम ३ मध्ये, नमूद केलेल्या अधीक्षक , लेखापाल व व्यवस्थापक (रंगभवन ) या संवर्गाची जेष्ठतासूची एकत्रित ठेवण्यात येईल व ही 
पदे आपसात बदलीपात्र राहतील. तसेच नियम ४ मध्ये, नमूद केलेल्या सहाय्यक , वरिष्ठ लिपिक व भांडारपाल या संवर्गाची जेष्ठतासूची एकत्रित 
ठेवण्यात येईल व ही पदे आपसात बदलीपात्र राहतील . 


९ . नियम ३ व ४ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त व्यक्ती सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या स्तरावर महाराष्ट्रात कोठेही बदलीस 
पात्र राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय पा . भोकरे , 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मे २९ - जून ४, २०१४ / ज्येष्ठ ८-१४, शके १९ ३६ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 16th May 2014 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. CAD . 2013 /C.R . 7 /Cul-4. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India and in supersession of all the existing rules , orders or instruments 
made in this behalf and in force in the State , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to 
make the following rules, regulating recruitment to the posts of Superintendent, Accountant and 
Manager (Rangbhavan ) Group B (Non -Gazetted ) and Assistant, Senior Clerk and Store Keeper, 
Group C in the establishment of the Directorate of Cultural Affairs under the administrative 
control of the Tourism and Cultural Affairs Department of the Government of Maharashtra , 
namely : 


1. These rules may be called the Superintendent, Accountant and Manager (Rangbhavan ), 
Group B (Non -Gazetted ) and Assistant, Senior Clerk and Store Keeper , Group C in the 
establishment of the Directorate of Cultural Affairs (Recruitment ) Rules , 2014 . 


2 . In these rules , unless the context requires otherwise : 

( a ) “ Degree means the degree of s statutory University ; 
(6 ) “ Department ” means Tourism and Cultural Affairs Department ; 

( c ) “ Directorate ” means the Directorate of Cultural Affairs , Government of 
Maharashtra ; 


( d ) “ Government ” means the Government of Maharashtra . 


3. Appointment to the post of Superintendent, Accountant and Manager (Rangbhavan ) in 
the Directorate shall be made, either by , 

( a ) promotion of a suitable person , on the basis of seniority subject to fitness form amongst 
the persons holding the post of Assistant, Senior Clerk and Store keeper in the Directorate 
having completed miminum three years of regular service in that post , 


OR 


(6 ) nomination from amongst candidates, who , 

(i) are not more than thirty three years of age : 

Provided that, the upper age limit may be relaxed upto five years in case of 
candidates, already in the Government service ; 

( ii) possess a degree : 

Provided that, preference shall be given to candidates possessing degree in Drama 
or Classical Music or Folks Arts or Event Managament . 


4. Appointment to the post of Assistant , Senior Clerk and Store Keeper in the Directorate 
shall be made , either by , 

(a ) promotion of a suitable person , on the basis of seniority subject to fitness form amongst 
the persons holding the post of Clerk - cum - Typist in the Directorate having completed 
miminum three years of regular service in that post , 


OR 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मे २ ९ - जून ४ , २०१४ / ज्येष्ठ ८-१४ , शके १ ९ ३६ 


(6 ) nomination from amongst candidates , who , 

(i) are not more than thirty three years of age : 

Provided that , the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of 
candidates, already working in the service of Government. 

( ii ) possess a degree . 
5. Appointed to the post mentioned in rule 3 and 4 , by promotion and nomination shall be 
made in the ratio of 75 : 25 , respectively . 

6. A person appointed to the post mentioned in rule 3 and 4 , shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi language according to the rules made in that behalf, unless 
he has already been passed , or has been exempted from passing those examinations. 

7. A person appointed to the posts mentioned in rule 3 and 4 , shall required to be possess 
a certificate in Computer Operation prescribed by the Directorate of Information Technology , 
Government of Maharashtra , from time to time. 

8. Seniority list of the posts of Superintendent, Accountant and Manager (Rangbhavan ) 
mentioned in rule 3 , shall be common and these posts shall be inter-transferable . Sniority list of 
the posts of Assistant, Senior Clerk and Store Keeper mentioned in rule 4 , shall be common and 
these posts shall be inter -transferable . 

9 . A person appointed to the posts mentioned in rules 3 and 4 shall be liable for transfer 
any where in the State of Maharashtra at the Directorate level. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY P. BHOKARE , 


Deputy Secretary to Government . 


५ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , मे २९ - जून ४ , २०१४ / ज्येष्ठ ८-१४ , शके १९ ३६ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ मार्च २०१४ . 

आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४ /९ ५३/ प्र.क्र . १२२ / म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ 
( १८ ९९ परि -२ ) च्या कलम ९ (१) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , Reliance Infrastructure Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली 
मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ८,००,००० ( रुपये आठ लाख फक्त) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून 
स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे 

( १ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ एप्रिल २०१४ ते ३१ डिसेंबर २०१४ या कालावधीकरिताच करता येईल . 

( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही. 

( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 

( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना माडेकर , 
कक्ष अधिकारी . 


भाग चार - अ -२ 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मे २९ - जून ४, २०१४ / ज्येष्ठ ८-१४, शके १९ ३६ 


. 


. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ मार्च २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४ / ९ ५४ / प्र.क्र . १२३ / म- १.– भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ च्या कलम ९ (१) ( ब ) मधील तरतुदीनुसार 
महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी 

महाराष्ट्र 

शासनाची 
खात्री झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन India Infoline Housing Finance Ltd. या संस्थेच्या क्रमांक १ ते २०,००,००० पर्यंतच्या 
एकूण २०,००,००० ऋणपत्रांचे प्रत्येकी रुपये १,००० मूल्य असून त्याकरिता भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ चा अनुच्छेद २७( अ) प्रमाणे 
रुपये २५,००,००० ( रुपये पंचवीस लाख फक्त) एवढे एकत्रित मुद्रांक शुल्क भरण्यास या आदेशाद्वारे निदेश देत आहे. यामध्ये स्थावर 
मालमत्तेचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना माडेकर , 
कक्ष अधिकारी. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मे २९ - जून ४, २०१४ / ज्येष्ठ ८-१४, शके १९ ३६ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ एप्रिल २०१४ . 

आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु . २०१४/ १०३५ / प्र.क्र . १३३ /म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ 
( १८ ९९ परि -२ ) च्या कलम ९ (१) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , MCGM BEST Undertaking यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली 
मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये १२,००,००० (रुपये बारा लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून 
स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे 

( १ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक ३१ मार्च २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ या कालावधीकरिताच करता येईल . 

( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही. 

( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 

( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना माडेकर , 
कक्ष अधिकारी . 


भाग चार - अ -३ 


८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मे २९ - जून ४, २०१४ / ज्येष्ठ ८-१४, शके १९ ३६ 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
मंत्रालय , गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , लोकमान्य टिळक मार्ग, 

मुंबई ४०० ००२, दिनांक ५ मे २०१४ . 


शुद्धिपत्र 


औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश , २०१३ . 

क्रमांक एफडीएस . १३१४ / ५३ / प्र.क्र . १० / १४ / औ- १.- ‘ औषध (किंमत नियंत्रण ) आदेश, २०१३ हे दिनांक १५ मे २०१३ रोजी अंमलात 
आले असून, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक एफडीएस . १३१४ / ५३/ प्र.क्र . १० /१४ / औ-१, दिनांक ६ मार्च २०१४ रोजीची 
अधिसूचना ही राज्यात दिनांक १५ मे २०१३ पासून अंमलबजावणीसाठी लागू करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


हि . रा . सूर्यवंशी, 
शासनाचे सहसचिव . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


Mantralaya , Gokuldas Tejpal Hospital Complex Building, Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 002 , Dated the 5th May 2014 . 


CORRIGENDUM 


DRUG ( PRICES CONTROL ) ORDER , 2013 . 

No. FDS.1314 /53 /C.R . 10 / 14 /Drugs - 1. - As Drug ( Prices Control) Order , 2013 ’ is implemented 
from 15th May 2013 , the Notification ,Medical Education and Drugs Department, No. FDS. 1314 / 
53/ C.R. 10/ 14 / Drugs - 1 , dated the 6th March 2014 came into force from 15th May 2013 for 
implementation in the State of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


H. R. SURYAVANSHI, 


Joint Secretary to Government. 


on 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मे २९ - जून ४, २०१४ / ज्येष्ठ ८-१४, शके १९ ३६ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ एप्रिल २०१४ . 

आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु . २०१४ / १११० / प्र.क्र . १४४ / म-१. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ 
( १८ ९९ परि -२ ) च्या कलम ९ (१ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , LIC OF INDIA- SSS DIVISION यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या 
भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ४५,००० (रुपये पंचेचाळीस हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक 
शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

( १ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक ५ एप्रिल २०१४ ते ५ एप्रिल २०१५ या कालावधीकरिताच करता येईल . 

( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 

( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 

( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना माडेकर , 
कक्ष अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


